मा. मंत्री (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दिनांक २४/०९/२०२० व दिनांक 
१०/१२/२०२० रोजी सह्याद्री राज्य अतिथीगृह, 
मलबार हिल, मुंबई येथे झालेल्या बैठकींची 
देयके मंजूर करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शा.नि.क्रमांक- देयक २०२२/प्र. क्र. १६९ /आस्थापना 
१८ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- ०६ डिसेंबर, २०२२. 

शासन निर्णय- 

मा. मंत्री (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २४/०९/२०२० व 
दिनांक१०/१२/२०२० रोजी सह्याद्री राज्य अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई येथे बैठक आयोजित 
करण्यात आली होती. 
२. सदर बैठकीसाठी हॉलचे भाडे व चहापानासाठी करण्यात आलेल्या खर्चाची देयके सह्यादी राज्य 
अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई यांनी सादर केली आहेत. सदर देयकांचा क्रमांक व देयकांची रक्‍कम 
अनुक्रमे ॥॥ ०३१९- रुपये ३,३२५/-व ॥॥०३७६- रुपये ३,२००/- अशी एकूण ६,५२५/- (सहा हजार पाचशो 
पंचवीस रुपये फक्त) इतक्या रकमेची देयके आहेत. सदर देयकांच्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 
३. सदररकमेचाधनादेश “D.D.O., G.A.D. PROTOCOL BRANCH” यांचे नावे काढण्यात यावा. 
४. या बाबींवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक-यु३, २२५१, सचिवाळलयीन-सामाजिक सेवा, (००)(०९०) 
सचिवालय, (००)(०१) पर्यावरण विभाग(अनिवार्य) (२२५१ ०२६७ १३, कार्यालयीन खर्च या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
५. हे आदेशा वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- विप्रअ २०१३/प्र क्र ३०/ २०१३/ विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये सुधारित वित्तीय नियम पुस्तिका,१९७८ च्या भाग पहिला, उप विभाग 
दोन, अनुक्रमांक १०-अ, नियम क्रमांक ३१ (अ) (एक) अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. 
अर्थसं-२०१९/प्र क्र ९२/अर्थ-३,दिनांक ०८ जुले,२०१९ मधील परिच्छेद क्र. ४ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय sae अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 
9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२१२०६११०८५१९९०४ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, MANOHAR RAMCHANDRA > 
BANDPATTE 


(मनोहर बंदपट्टे ) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा महाराष्ट्र १/ मुंबई. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई-३२. 
निवासी लेखा अधिकारी,मुंबई. 
सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई-३२. 
रोख शाखा, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. (३ प्रती) 
७ निवड नस्ती (आस्थापना शाखा). 


AD 


3 


SX 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


LN 


68308 


